नेहरू बाल एस्तकालय 


पिऊ आणि 
तिचे जादुड भित्र 


कथा आणि रेखाचित्रे 
सोरित गुप्तो 


अनुबाद 


राधिका गोडबोले 


नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडियाची स्थापना पुस्तकांचा प्रचार आणि वाचन अभिरुचीचा विकास या उद्देशाने 
सन 1957 मध्ये भारत सरकारच्या (उच्च शिक्षण विभाग, मनुष्य संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा 
केली गेली आहे. लहान मुलांच्या पुस्तकांच्या प्रकाशनास संस्थेतर्फे नेहमीच प्राथमिकता दिली जाते. 
भारतातील वेगवेगळ्या वयोगटांतील मुलांसाठी प्रथितयश बहुभाषिक बाल-वाड्मय प्रकाशन असलेल्या 
ट्रस्टने आतापर्यंत इंग्रजीसहित 30 पेक्षा अधिक भाषा आणि बोलींमधील रंगीत आणि सचित्र पुस्तके 
मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून उपलब्ध करून दिली आहेत. बाल आणि कुमारवयीन मुलांसाठी असलेली 
ही सर्व पुस्तके नेहरू बाल पुस्तकालय ह्या मालिकेद्वारा प्रकाशित केली जातात. 
दयात खव प्रकाशन : 2019 (के 1941) 


द्र 


मराठी अनुवाद 8 नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 
फण, पा (15९601तपा 12059 (प्या वते 2) । 11) १ 1। व्र. 
एप पलाढ तपा ११ (04 व, षे 
“१ 
₹ 50.00 पण्क ळू सपक"म 
एक: सूते सकलम्‌ 


संचालक, नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 
नेहरू भवन, 5 इन्स्टिट्युशनल एरिया, फेज-[] 
वसंत कुंज, नवी दिल्ली-110 070 यांनी प्रकाशित केले. 


8१८१-०७ 


1857 978-81-237-9019-0 


फंप पा (डस्ट 0०8(-)॥३७॥1 12-10-2019.तत 2 19-12-2019 13:10:08 


शः /”. ८7 
च ७४४ / क्क 
अशा या वातावरणात सगळेजण आपापल्या 'घरात बसले होते. माणसंच नव्हे तर चिमण्या, कुत्री, मांजरं, गायी, 


एप हणा (1९९ तेल्ञजी-१॥811 12-10-2019.गतत 3 


19-12-2019 13:10:09 


छोटी पिऊही घराच्या खिडकीतून भिजावं, मित्र-मैत्रिणींबरोबर कागदी होड्या करून 
पाण्यात सोडाव्यात असं वाटत होतं. पण ल समा की तिला पावसाची थोडी भीतीही वाटत होती 
पाऊस थांबला नाही लवकर, तर पुरात आपलं गाव बुडेल असं तिला वाटत होतं 


दै 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-१॥81 12-10-2019.तत 5 19-12-2019 13:10:11 


4>> 
कशीबशी त्या पेटीजवळ पोहोचली. तिने पटकेन. पेटी उचलून घेतली आणि गुपचूप घरात आली, पण घरात येताच तिला 


6 


एप हणा (18९९ तेळ्ञी-१॥8१1 12-10-2019.तत 6 19-12-2019 13:10:13 


1-3 


““लवकर कपडे बदल,” असं म्हणून आईनं तिला दुसरे कपडे घालायला दिले. आई खूप चिडलेली होती. पिऊने ती पेटी 
तिच्या अभ्यासाच्या टेबलावर ठेवलीं. आई रांगावेल्यामुळे एकदा पिऊला वाटलं - 'फेकून द्यावी ती जुनाट पेटी'. पण मग 
तिला त्या पेटीची दया आली. “पावसात भिजल्यामुळे आपल्याला जशी थंडी वाजतेय, तशी या छोट्या पेटीलाही वाजत 
असेल,' असं वाटून तिने एका पंचाने पेटी पुसून ठेवली आणि नंतर झोपून गेली. 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-॥8१1 12-10-2019.1100 7 


नः नयर 


८१: छछ | ७७ 


कक. €) . 


(५०७७--. 


र क 


“पिऊ! ए छोटुल्या पिऊ!'' अशा-हाकेने पिऊला जाग-'आली. तिला कोणीतरी हाक मारत होतं. 
कोण असेल एव्हढ्या रात्री? तिनं विचारलं, “कोण हाक मारतंय मला?'' “पिऊ, अगं ए छोटुल्या पिऊ! आम्ही 


आहोत रंगीबेरंगी पेन्सिली,'' त्या पेटीतून आवाज येत होता. 


8 


19-12-2019 13:10:15 


एप हणा (1९९ तेन्ञजी-१॥8१01 12-10-2019.तत 8 


पेटी तू! 


पिऊने घाबरत घाबरतच तो मंत्र म्हटला.. मंत्र-म्हणताच. तिच्या खोलीत प्रखर प्रकाश पसरला. पिऊने टेबलाजवळ जाऊन 
पाहिलं. ती पेटी उघडली होती आणि त्यातूनचे छंजेड येत होता. त्या. पेटीत खूपशा रंगबेरंगी पेन्सिली आणि एक खोडरबर 
होते. “पिऊ घाबरू नकोस आम्ही तुझे मित्र आहोत,'' खोडरबर म्हणाले. 


10 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-१॥8१1 12-10-2019.1तत 10 19-12-2019 13:10:17 


“किती छान आणि सुंदर पेन्सिली आहेत... पण-हीपाऊसकसला.पडतोय! मित्र मैत्रिणींना दाखवणार कसे? 
चित्र काढायलाही सुचणार नाही!' पिंऊ विचार करेत होंती. “पाऊस कधी थांबेल असाच विचार करते आहेस ना...?” 
खोडरबराने विचारलं. तेव्हढ्यात निळी पेन्सिल हसून म्हणाली, “अगदी सोप्पंय. या रबरानं पाऊस खोडून टाक!" 


पिऊला थोडा रागच आला. खोडरबराने कुठे ढग खोडले जाऊ शकतात...? 


11 


19-12-2019 13:10:17 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-१॥8१11 12-10-2019.1तत 11 


री 


शः 
व ग न 
॥१ ४४." ॥10/11:) 
“अगं पिऊ, एकदा प्रयत्न तर करून बघ,” -रौणी पेस्पिल म्हणाली. पिऊने खोडरबर घेतलं आणि खिडकीतून हात 
बाहेर काढून पावसाची धार ती खोंडायला लागली. “अरे! कसं शक्‍य आहे हे?'' पिऊ आश्चर्यानं ओरडलीच. कारण 
पावसाची धार चक्क खोडली गेली होती. तिने खोडल्यामुळे आता तिच्या खिडकीसमोर फक्त पाऊस पडत नव्हता, 
बाकी इतर सगळीकडे पडत होता. 


12 


19-12-2019 13:10:19 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-)॥8१111 12-10-2019.110त 12 


पिऊ चल, आता काळे ढगही “ते त्य सुणाती. ““पण बाहेर जाणार कसं? माझ्याकडे छत्री 
हसंत म्हटलं 


नाही,'' पिऊ म्हणाली. लगेच पिवळ्या स्वतः तयार करून का घेत नाहीस?" 
अरे हो की! विसरलेच होते,'' गिरकी घेऊन हसत पिऊ म्हणाली. मग तिने जादूच्या पेन्सिलीने एक छत्री आणि एक 
नावही काढली आणि दोन्ही घेऊन ती घराबाहेर आली. 


एप हणा (1९९ तेळ्ञजी-१॥811 12-10-2019.11तत 13 


बाहेर पडल्यावर छत्री घेऊन, नावेत-बसून प्रिऊ भराभर_पावसाच्या धारा आणि काळे ढग खोडायला लागली. थोड्याच 
वेळात काळ्या ढगांच्या मागे लपलेंलं निळं आकाश दिसायला लागलं. 


4 


फण हणा (डर तेन्ञी-१॥8१1 12-10-2019.11तत 14 19-12-2019 13:10:22 


पाऊस तर थांबला, पण वाहून किंवा.खराब झालेल्या -पिकांचे.काय? सगळी पिकं वाहून गेली आहेत.' पिऊ विचारात 

पडली. आता हिरवी पेन्सिल म्हणाली, “पिऊ! पिकांचा विचार करते आहेस ना? तू तेही पुन्हा तयार करू शकतेस.'' 
हे लक्षात न आल्यामुळे थोडी लाजून पिऊ म्हणाली, “ओह, मी विसरलेच होते, माफ कर हं,'' असं म्हणून मग तिने 
पुन्हा जादूची पेन्सिल घेतली आणि ती कामाला लागली. 


15 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-१॥8१1 12-10-2019.1तत 15 19-12-2019 13:10:23 


सगळीकडे साठलेलं जास्तीचं पाणी (प्रिऊने7भराभररखोडलं;:श्रोड्याच वेळात गावातलं सगळं साठलेलं पाणी नाहीसं 
झालं. उरलेले काही काळे ढगही तिने खोडले. स्वच्छ निळं आकांश दिसू लागलं. 


16 


एप हणा (1९९ तेल्ञी-१॥8१1 12-10-2019.1तत 16 19-12-2019 13:10:24 


पिऊच्या मदतीला आता बाकीच्या ज़ादूच्या<पेन्सिलीही] आल्यान सगळ्यांनी मिळून काम करायला सुरुवात केली. बघता 
बघता त्यांनी सगळे गाव सुंदर रंगांनी मस्त रंगवून टाकले. भुरकट रंगाची पेन्सिल म्हणाली, “आपण अजून काही नवं 
वेगळं करायचं का?'' खोडरबराने दुजोरा देत म्हटलं, “होय मित्रांनो, आपण काहीतरी वेगळं करूया!" 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-१॥8१1 12-10-2019.11तत 17 19-12-2019 13:10:25 


२ & 

लट 6७ 

४१6१ ०९७ 

४. १८८ & 
(> 

ष्ळ 


पिऊ आणि तिच्या जादुई मित्रांनी मगे संगळं 'गाबचरजादूनेगरीसारखं सजवलं. हे करतांना पिऊला खूपच मजा आली, 
पण खूप रात्र झाल्यामुळे आणि दमल्यामुळे तिला झोप यायला लागली. पिऊ घरी आली. तिने छत्री आणि नाव रबराने 
खोडून टाकलं आणि पांघरूणात शिरून गुडूप झोपून गेली. 


18 


एप हणा (1९९ तेन्ञी-१॥8१1 12-10-2019.1तत 18 19-12-2019 13:10:26 


“पिऊ उठ गं.” आईच्या हाकेने तिला. सकाळी जाग-आली.” आई सांगत होती, “बघ सगळं गाव कसं जादूच्या 
नगरीसारखं झालंय, काळेकुट्ट ढग गेले आणि लख्ख ऊन पडलंय. जादूच झाली. पावसानं जी पिकं वाहून गेली होती, 
ती पुन्हा तरारली आहेत. सगळ्या लोकांना याचं आश्चर्य वाटतंय. चल उठ लोकर, आपल्या शेतात जाऊन बघू." 


19 


फप हणा (1९९ ते्ञी-१॥8१01 12-10-2019.1तत 19 19-12-2019 13:10:26 


“जादू? कसली जादू? मला झोपूके7ना. आई!'। प्रिकत्डोळेःचोळत म्हणाली. “आळशी कुठली, बरं झोप तू,” तिचं 
पांघरूण नीट करत आई लाडानं म्हणाली, “मी शेतात जाऊन बंघते, तू घराकडे लक्ष दे,'' असं सांगून आई बाहेर 
गेली. पिऊने हसून जादूच्या पेन्सिलींच्या पेटीकडे बघितलं. नंतर पेटी कुरवाळत ती म्हणाली, “धन्यवाद मित्रांनो!'' 


20 


एप हणा (18९९ तेल्ञी-१॥8१11 12-10-2019.11तत 20 19-12-2019 13:10:27 | 


1.85श॥९५७. 09 १॥० 901, 710-411007 १10 
॥णाणा20 वॉ [ती (9४5९ 71255, ९५ 1). 


8220322 ह >> 


पळ. 
19-12-2019 13:10:27 


नक 322922 


| एप हणा (1९९ तेल्ञी-१॥8१111 12-10-2019.1तत 21 


र्क 
च 


&5237१07 


| | | | | | 
2... | 756 


123"7१07 
19201705 


| 


फप हणा (18९९ तेल्ञी-)॥8१111 12-10-2019.110त0 22 19-12-2019 13:10:30 


हँ. तिचे जादुई मिय 
व > कथा आणि रेखाचित्रे 


सोरित गुप्तो 


७ र शै 


१ 
अनुवाद 


हि ५ र 
राधिका गोडबोले 


शी 
* 
रि 


9%९ 
(4 
९%/ 


जै *७॥ णा, 
आ: 
र्श्ह 


ग. आ. 


| 


